प्रशिक्षण/सर्वप्राथम्य 


MD 57 hn. rel 


« 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
दालन क्र.५५७, ५ वा मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२७९४१७२/२२७९३३४४ Email ID : akshata.desai@nic.in 
क्रमांक: प्रशिक्षण २०२१/प्र.क्र.७७/१४-अ दिनांक :१८ सप्टेंबर, २०२३. 
प्रति, 


सह/उप सचिव (आस्थापना) 
मंत्रालयीन विभाग (सोबतच्या यादीप्रमाणे) 
मंत्रालय, मुंबई. 


विषय:- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत मंत्रालयीन सहायक कक्ष अधिकारी 
संवर्गाकरिता पायाभूत प्रशिक्षण. 


सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र. टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दि. २३-०९-२०११ 
सा.प्र.वि. अधिसूचना क्र. टीआरएन-२०११/प्र.क्र.२८४/११/१२-अ, दि.०२-०२-२०२२ 
सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र. यशदा-२०२१/प्र.क्र.४४/१२-अ, दि. २२-०९-२०२२ 
निबंधक तथा सहा. प्राध्यापक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था 
(रामेती), पुणे यांचे पत्र क्र. रामेती/राप्रधो/नामनि/न.क्र.३५/२०२३, 

दि. १४-०९-२०२३ रोजीचे पत्र. 


संदर्भ :-१ 
Q 


3 
8 


~ 


महोदय/महोदया, 

राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत दोन आठवड्यांचे पायाभूत प्रशिक्षण संदर्भाधीन क्र. १ व 
३ येथील अनुक्रमे दि. २३-०९-२०११ व २२-०९-२०२२ च्या शासन निर्णयानुसार विहीत केले आहे. 
त्यानुसार मंत्रालयीन विविध विभागात सरळसेवेने नियुक्‍त झालेल्या सहायक कक्ष अधिकारी 
संवर्गाकरिता, पायाभूत प्रशिक्षण, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे 
या संस्थेमार्फत ऑफलाईन स्वरुपात प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती) 
पुणे, सर्वे क्र. १५१, तापकीर चौक, वडमुखवाडी (चऱ्होली), पुणे-आळंदी रोड, पुणे -४१२१०५ येथे 
आयोजित करण्यात आले आहे. पायाभूत प्रशिक्षणाबाबतचा कालावधी व प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी 
निवड करण्यात आलेल्या ७० सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची माहिती सोबतच्या परिशिष्ट “अ” प्रमाणे 
आहे :- 


अ.क्र प्रशिक्षणाचा काळावधी प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी निवड करण्यात आलेल्या 
सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची यादी 
१. | दि.०३-१०-२०२३ ते १४-१०-२०२३ सोबतच्या परिशिष्ट “अ” प्रमाणे 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशिक्षण २०२१/प्र.क्र.७७/१४-अ 


२. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार देण्यात येत असुन उपस्थिती अनिवार्य आहे. 
या विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ येथील दि. 23-08-2099 च्या शासन निर्णयानुसार व संदर्भाधीन 
क्र. २ येथील दि. ०२-०२-२०२२ च्या अधिसूचनेनुसार देण्यात आलेल्या सूचना संबंधितांच्या 
निदर्शनास आणाव्यात. तसेच निबंधक तथा सहाय्यक प्राध्यापक, प्रादेशिक कृषि विस्तार 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे यांनी संदर्भाधीन क्र. ४ येथील दि. १४-०९-२०२३ च्या 
पत्रान्वये दिलेल्या सूचना सोबतच्या परिशिष्ट "ब" प्रमाणे आहेत. सदर सूचनाही संबंधितांच्या 
निदर्शनास आणाव्यात व संबंधित सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांनी देखील त्याचे अवलोकन करावे. 

३. विभागातील जे सहायक कक्ष अधिकारी प्रतिनियुक्तीने क्षेत्रिय कार्यालयात किंवा मंत्री 
आस्थापनेवर कार्यरत आहेत त्यांच्याबाबतीत प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करण्याबाबतच्या सूचना 
विभागाच्या स्तरावरुन संबंधित कार्यालयास देण्यात याव्यात. 

४. प्रवासासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन प्रशिक्षण कालावधीबाबत संबंधित विभागाने 
तात्काळ प्रशिक्षणार्थींस कळवावे. प्रशिक्षणार्थीनी मुंबई सी.एस.टी येथून रेल्वेने किंवा (दादर पोस्ट 
ऑफीस) येथून बस ने प्रवास करावा. 

५. सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मधील प्रशिक्षणार्थीना प्रशिक्षणासाठी दिनांक २९-०९-२०२३ 
Ga.) रोजी कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. नामनिर्देशित व्यक्तीस संबंधित 
विभागप्रमुखांनी कार्यमुक्त करणे सक्तीचे आहे. विभागाने कार्यमुक्त केल्याच्या आदेशाची 
एक प्रत सहाय्यक प्राध्यापक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था 
(रामेती), पुणे यांना ($AG-rametipunes@gmail.com) तसेच या कार्यासनास हार्ड कॉपी 
किंवा ईमेळल- akshata.desai@nic.in येथे पाठविण्यात यावी. 

६. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०९१८१४४०११७८०७ असा आहे. सदरहू 
पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


आपला 
lly signed by VINAYAK BABURAO MANE 
DN: IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a9494 1 d6fa6f 
fe12c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=! hte 
सोबत के “अ 99 व "्ब' १ BAB U RAO MA N E 1740045 18DCF8ACA2F592B0E3DB67D519F7D7899F 
बत oo परिशिष्ट TS अ व ब 4A6BEBFB7A9970706B2C9983, -VINAYAK BABURAO MANE 
23.09.18 14:42:35 +05'30' 
(वि.बा. माने) 


अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत- माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव 
१) निबंधक तथा सहा. प्राध्यापक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था 
RAH), पुणे, सर्वे क्र. १/१, तापकीर चौक, वडमुखवाडी (चऱ्होली) पुणे-आळंदी रोड, 
पुणे- ४१२१०५. 
२) अतिरिक्‍त संचालक, प्रशासकीय शिक्षण संस्था, यशदा, पुणे. 
३) उप सचिव (प्रशिक्षण), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) संग्रहार्थ (कार्यासन १४-अ) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशिक्षण २०२१/प्र.क्र.७७/१४-अ 


परिशिष्ट- “अ 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), 
पुणे या संस्थेमार्फत प्रशिक्षण प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती) 
पुणे, सर्वे क्र. १/१, तापकीर चौक, वडमुखवाडी (चऱ्होली), पुणे-आळंदी रोड, 
पुणे -४१२१०५ येथे आयोजित पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 


कालावधी स्थळ [| 
दि. ०३-१०-२०२३ ते प्रशिक्षण प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण 
दि. १४-१०-२०२३ संस्था (रामेती) पुणे, सर्वे क्र. १५१, तापकीर चौक, 
वडमुखवाडी (चऱ्होली), पुणे-आळंदी रोड, 
पुणे -४१२१०५ 
दुरध्वनी क्रमांक ०२०-२५५३५७७१ 
ई-मेल:- rametipune5 @ gmail.com 
संपर्कासाठी दूरध्वनी/भ्रमणध्वनी । प्रशिक्षणार्थी यांना प्रशिक्षण संदर्भात किवा प्रशिक्षणाच्या 


क्रमांक: 


ठिकाणी पोहचण्यास काही अडचण येत असेल तर त्यांनी 
सत्र सहायक श्री. SAT चोपडे (संपर्क भ्रमणध्वनी क्र. 
९५४५५०४९८४) यांच्याशी संपर्क करावा. 


प्रशिक्षणार्थी: सहायक कक्ष अधिकारी 


अ. । श्री/ | सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांचे । भ्रमणध्वनी क्र. सध्याचा विभाग 
क्र. श्रीमती नांव 
डि २ ३ 8 4 
al श्री अजित अवधुत शिदे ८६६८६४६६६८ | सामान्य प्रशासन विभाग 
2 श्री नितीन बं. पोपळे ९७६६१७१८९१ 
3 | श्रीमती | आरती त्र्यंबक नागरगोजे ७७१९०३१९९८ 
४ | श्रीमती | कविता गुलाब साळुंके ७०८३४८८७८१ 
५ | at बुध्दिवान बि. निखाडे ७२१८५७२४५१ 
९३७०९४२९३३ 
६ | श्रीमती | वृषाली म. भुयार ९६८९७१३६८४ । गृह विभाग 
७ | श्रीमती | राजेश्री नितीन नवलपूरे ७२७६४३४४८० 
८ | श्रीमती ।क्षितीजा प्रश्ञांत पाटील ८६००५२८५५१/ 
$8048 38 30 
९ | at वैभव तुकाराम अवचार ७७७४०३०६१२ 
| १० | ० | श्रीमती | रुपाली साहेबराव लोखंडे (७. | महसूल व वन विभाग 
११. श्री केतन सुरेश नवले ९०११५३६२२३ 
१२ श्री वैभव तुळशीराम खराबी ९२७१४८६४६८ 
१३ श्री सुनिल शेषराव काळे ९६०४०३३९८१ 
१४ | श्रीमती | अश्विनी हनुमंत नरवडे ९७६३५११८४० । कृषिव पदुम विभाग 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशिक्षण २०२१/प्र.क्र.७७/१४-अ 


अ. | श्री/ | सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांचे | भ्रमणध्वनी क्र. सध्याचा विभाग 
क्र. श्रीमती नांव 

१५ | श्रीमती | सारिका sipar yd ९६३७११८७६० 

१६ | श्रीमती | श्वेता दिळीप सरदार ८८०५०२७०४६ 

१७ | श्रीमती | अंकिता जयेंद्रनाथ आबनावे । ९५५२८०३६३५ 

१८ | श्रीमती | भाग्यश्री आण्णासाहेब भोर ८३२९५४११२१ । शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
१९ श्री आनंद विकास दास ९६२३१५४१३८ 

२० | श्रीमती | कोमल लक्ष्मण दरेकर ९४०३१२९०१७ नगर विकास विभाग 

29 श्री शरद नवनाथ जाधव ९८५०४८५७३० 

२२ | श्रीमती | स्नेहल लक्ष्मण जाधव ९९७५४३७७३८ वित्त विभाग 

२३ | श्रीमती | कविता गोविदराव कापसे ८९८३५३७९८१ 

२४ श्री वृषभ दिलीप वारे ९४२३५३२४०३ 

२५ श्री रघुवीर विनायक सर्जे ९४०४१०७१३० 

२६ श्री संग्राम शिवजी पाटील ९५०३९२०५०१ 

२७ श्री अविनाश भिवाजी महारनवर । ७७३८२९८५०५ 

२८ श्री विझाल पद्माकर देवरे ९९७५०५०३३७ सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२९ | श्रीमती | अश्विनी शांकर चाटे ९९७०२९५९१७ जलसंपदा विभाग 

३० श्री प्रशांत लहू नलवडे ९६८९०८७४१९ 

39 श्री सोमनाथ खडू लाळगे ८८५७९९९३९८ 

3२ श्री वैभव शरद पवार ९५९५९४१३६५ विधि व न्याय विभाग 

33 श्री सागर यशवंत कदम ९७६६१०५९४३ 

३४ श्री रविकिरण रामदास गोरे ९१४५४३२००६ । उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म 
३५ | श्रीमती | रत्नकला ग्यानीराम मेश्राम ७४९९८५८९११ विभाग 

३६ | श्री सुनिल राजुलाल माळी ७५८८३१९६०३ = | ग्राम विकास विभाग 

३७ | श्रीमती | गौरी नारायण चौकेकर ८४२४८५६१२४ 

३८ | at अक्षय अनिल परदेशी ९६५७९१२०६० 

३९ श्री ज्ञानेश्वर परमेश्वर राठोड ८८८८२००८२८ । अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
go | श्रीमती | संगिता लक्ष्मणराव कांबळे ९३२२५००६७० | विभाग 

४१ | ait महेश नानासाहेब पठारे ९०९६६२५४७९ 

४२ श्री विपुल अरूण गंधेले ९७६४८२९३०५ नियोजन विभाग 

४३ | at बळीराम GANA संबेटवाड ९६७३६६४८३४ 

४४ | श्रीमती | समृध्दी प्रकाश पाटील ९९७०९३४६५४ 

४५ | ait सिध्दकुमार कल्लू नरूटे ९०२१४४५४४६ संसदीय कार्य विभाग 

४६ | श्रीमती | भाग्यश्री गंगाधर अनपलवार । ८००७०६१५९९ । गृहनिर्माण विभाग 

४७ | श्रीमती | दामिनी अनिल चौधरी ७०५८६७१४५२ 

४८ श्री अभिजित विष्णु मरकड ८२०८५४८०८२ 

४९ श्री आशितोष गंगाराम पाटील ९६५७२८३९४० । पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
५० श्री नौशाद शहाजहान काझी ७०६६४४६५५८ 

५१ | att gears भिमराव शिंगाडे ८८८८५७४५५ सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
५२ | श्रीमती | शितल रमेश तोरसकर ९२८४९०९४६५ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशिक्षण २०२१/प्र.क्र.७७/१४-अ 


अ. | श्री/ | सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांचे | भ्रमणध्वनी क्र. सध्याचा विभाग 

क्र. श्रीमती नांव 

५३ | श्रीमती | आरती राजेंद्र चव्हाण ८२८६८११८३६ 

५४ | att Sear सुनिल ताम्हाणे ९९७०३९०१९९ । वैद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 

५५ श्री निलेश महादेव पवार ९१६७६९३३५७ 

५६ | श्रीमती | सोनल भागुजी खांदवे ७०३८७६६३६४ 

Gg श्री किरण श्रीपती सुळ ८४५९१९८७९७ 

५८ | at राहुल राजाराम चौधरी ie आदिवासी विकास विभाग 

५९ | att Hales मनोहर देसाई ८६६८४४७२६८ 

६० श्री साईनाथ जांबूवंतराव खवास । ९७३०३५६६१० सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
९२८४९७३८६५ 

६१ | श्रीमती | मिलन उत्तम गोरड ८४२११२८१८६ 

६२ श्री निखील नागनाथ भंडारे ९८६०२७९१६७ 

६3 | श्रीमती | सारिका कन्हीराम राठोड ९१३०५२२९५१ 

६४ श्री शुभम गंगाधरराव बामणे ९५७९६१९६३८ 

६५ श्री विनायक यडावंत टोमके ७३५०७९१२७९ उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

६६ श्री नितीन मोतीराम बाड ९७३००१२१२० । महिला व बाल विकास विभाग 

६७ श्री PARI दामोदर खेडेकर ९०९६९०११७७ | अल्पसंख्याक विकास विभाग 

६८ | श्रीमती | राधा रामजी ढाकरे ८१६९१६३२१२ | मृद व जलसंधारण विभाग 

६९ श्री अमोल महादेव सोलनकर ८१४९१८०७४१ 

७० श्री प्रतिक प्रकाश लंबे ९२८४७१६००३ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशिक्षण २०२१/प्र.क्र.७७/१४-अ 


परिशिष्ट- “ब” 


निबंधक तथा सहा. प्राध्यापक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), 
पुणे यांनी दि.१४-०९-२०२३ च्या पत्रान्वये प्रशिक्षणासंबंधी दिलेल्या सूचना. 


१. सदर प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थीनी एक दिवस अगोदर सायं. ६ वाजेपर्यंत किंवा प्रथम दिवशी 
म्हणजे सकाळी ९.०० वाजेपर्यंत प्रशिक्षणासाठी उपस्थित रहावे. एक दिवस अगोदर येणाऱ्या 
प्रशिक्षणार्थींची प्रशिक्षण स्थळी रात्रीच्या भोजनाची आणि निवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

२. सदर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णपणे निवासी स्वरुपाचा असुन प्रशिक्षणार्थीसाठी चहा, नाष्टा आणि 
दुपारच्या व रात्रीच्या भोजनाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. तसेच निवासाची देखील व्यवस्था 
करण्यात आली आहे. 

३. प्रशिक्षण कार्यक्रम हा सलग १२ दिवसांसाठी असणार आहे व त्यामध्ये कोणत्याही सुट्टीचा अंतर्भाव 
असणार नाही. 

४. प्रशिक्षणार्थींनी प्रशिक्षण कार्यक्रमास येताना इतर कोणत्याही नातेवाईकास सोबत आणू नये. 
प्रशिक्षण संस्थेमध्ये त्यांची व्यवस्था करण्यात येणार नाही. 

५. प्रशिक्षणार्थींनी प्रशिक्षणादरम्यान आयोजित करण्यात येणारे सर्व सत्र, प्रात्याक्षिके, प्रशिक्षण सहली, 
ait आणि उब्दोधक खेळ, Assignments यांना हजर रहाणे अनिवार्य आहे. प्रत्येक सत्रामध्ये 
प्रशिक्षणार्थींची हजेरी घेण्यात येईल. 

६. प्रशिक्षणार्थीची दररोज सत्र सुरु होण्यापुर्वी प्रशिक्षण हॉलमध्ये वेळेत हजर राहणे आवश्‍यक आहे. 
७. प्रशिक्षण कालावधीमध्ये दररोज सकाळी ७.०० ते ८.०० या वेळेत योगाचे आयोजन करण्यात येईल. 
योग प्रशिक्षणासाठी सर्व प्रशिक्षणार्थींनी उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. तसेच योगाकरीता 
प्रशिक्षणार्थींनी आवश्‍यकतेनुसार सैळसर कपडे परिधान करावेत. 

८. प्रशिक्षणार्थीची प्रशिक्षणासाठी नोंदणी झाल्यानंतर परवानगी शिवाय गैरहजर/अनुपस्थित राहता 
येणार नाही. गैरहजर राहिल्यास त्या दिवसाच्या प्रशिक्षणाच्या खर्चापोटी नियमानुसार प्रशिक्षणार्थीकडून 
वसूल करण्यात येईल व तो प्रशासकीय कायवाईस पात्र असेल. 

९. सदर प्रशिक्षण अर्ध्यातून प्रशिक्षण सोडून गेल्यास त्यास प्रमाणपत्र मिळणार नाही. 

१०. प्रशिक्षणा दरम्यान प्रशिक्षणार्थींनी प्रशिक्षण संस्थेच्या सर्व नियमांचे पालन करणे आवश्‍यक आहे. 
तसेच कोणतेही गैरवर्तन करु नये, तसे आढळल्यास योग्य ती प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल. 
११. प्रशिक्षणा वेळी प्रशिक्षणार्थी/ कर्मचारी यांचे भ्रमनध्वनी S Switch Off करणे अनिवार्य आहे. 

१२. प्रशिक्षणा दरम्यान तंबाखु, गुटखा, मद्यसेवन, धुम्रपान यास सकत बंदी राहिल. वसतीगृहातील वस्तू 
व पदार्थ यांचे नुकसान केल्याचे आढळल्यास संबंधीताकडून नुकसान भरपाई वसूल करण्यात येईल. 
१३. सदर प्रशिक्षणा दरम्यान शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना शोभेळ असा पेहराव असावा. 


KKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


